जेव्हा हेरिएट सोजोरनरलरा भेटली... 


कैथरीन क्लिंटन 
मराठी: वंदना पल्साने 


कैथरीन क्लिंटन 
मराठी: वंदना पल्साने 


ही गोष्ट आहे तेव्हाची, जेव्हा अमेरिका अगदी नवीन आणि तरुण होती आणि 
नुकतीच स्वतंत्र होऊ पहात होती... अमेरिकेतील सगळे लोक तेव्हा स्वतंत्र नव्हते. 
अनेक आशा-आकांक्षा आणि आश्वासनांचा हा देश - होय, होतीच अमेरिका खऱ्या-खुऱ्या 
आश्‍वासनांची भूमी! मात्र ती लोकांची सगळी आश्वासने पूर्ण करू शकत्री नव्हती. 

ही गोष्ट आहे अमेरिकेतील दोन सामर्थ्यवान आणि निर्भय कृष्णवर्णीय स्त्रियांची. 
त्यांची इच्छा होती की अमेरिकेने आपल्या नागरिकांना दिलेली आपली सगळी 
आश्वासने पूर्ण करावीत, आणि जन्माने स्वतंत्र असण्याचा आणि समान संधी 
असलेल्या भूमीवर जगण्याचा हक्क सर्वांना मिळावा. 


हेरीएट टबमन आणि सोजोर्नर डट्र॒थ या त्या दोन स्त्रिया! त्यांची आणि त्यांच्या 
एकमेव भेटीची ही गोष्ट! 


यापैकी सोजोर्नर ट्रुथचा जन्म 
आधी झाला - १७९७ मध्ये कधीतरी, 
कोणत्या तरी दिवशी, न्यूयॉर्क 
मधल्या हडसन वैल्ली जवळ. एका 
धनाढ्य डच प्ल्लांटेशन मात्रकाकडे 
गुलाम असलेल्या आई-वडिलांच्या 
पोटी ती जन्माला आली. आई- 
वडिलांनी मुलीचे नाव इसाबेला 
ठेवले, पुढे तिने आपल्या वडिलांचे 
नाव स्वीकारले - बोम्फ्री. 


इसाबेला बोमफ्री. बोमफ्री - पण 
ती स्वतंत्र नव्हती. 


डच भाषेत बोमफ्री म्हणजे 'उंच 
झाड'. हे नाव इसाबेलाला चांगलेच 
शोभे. कारण ती चांगलीच मजबूत 
आणि उंच झाली होती. तिच्या बारा 
भावंडांसोबत शेतात काम करताना 
वाकल्रेत्ली इसाबेला एखाद्या विलो 
वृक्षाप्रमाणे दिसे. 


इसाबेला जिथे जन्मली, तिथपासून 
शेकडो मैल दूर दक्षिणेत, मेरीलँडच्या पूर्व 
किनाऱ्यावर, १८२५ च्या अलीकडे-पत्नीकडे 
कधीतरी एक छोटी अरमिंटा नावाची गुलाम 
मुलगी जन्मली. 


अरमिंटाचे आई-वडील आपल्या मुलांवर 
खूप प्रेम करत आणि त्यांना छान 
सांभाळत. पण ते आपल्या मुलांना 
गुलामगिरीच्या दुष्ट प्रथेपासून वाचवू शकले 
नाहीत. 


अरमिंटाच्या दोन बहिणींना कुटुंबापासून 
हिसकावून घेतले गेले, त्यांची चोरी करून 
त्यांना दूर दक्षिणेत विकून टाकले गेले - 
त्या निघून गेल्या पण त्यांना कुणी विसरले 
नाही. 

अरमिंटाने स्वातंत्र्याचे स्वप्न पाहिले, 
आपल्या संपूर्ण कुटुंबासोबत पळून जाण्याचे 
स्वप्न पाहिले. कधी, कसे, तिला माहीत 
नव्हते, पण गुलाम जीवनापासून पळून 
जाण्यासाठी ती आसुसलेली होती. एके 
दिवशी, स्वतंत्र व्यक्‍ती म्हणून ती हेरीएट 
टबमन म्हणून ओळखली जाणार होती. 


इसाबेला हे, इसाबेला ते! पहाटेपासून 
ते उशीरा संध्याकाळपर्यंत, मालकांच्या 
मोठ्या फोजेच्या आज्ञा पाळायला इसाबेला 
बांधील होती. तिला आपल्या भावा- 
बहिणींपासून, आई-वडिलांपासून दूर, सतत 
एका शेतावरून दुसऱ्या शेतावर पाठवले 
जात असे. बिचारी इसाबेला. 


एकदा तर तिला अशा फार्मवर 
पाठवले गेले, जिथे सगळे फक्त इंग्रजी 
भाषा बोलत. तिला तर फक्त डच भाषाच 
येत होती. तिला त्यांची भाषा कळत 
नव्हती आणि आपले म्हणणे ती कुणाला 
सांगूही शकत नव्हती. 


तिने चांगली आज्ञाकारी गुलाम 
बनण्याचा खूप प्रयत्न केला. सर्वांना 
माहीत होते की ती अत्यंत चांगली 
कामगार आहे. पण इंग्रजी मालकाने तिला 
शिव्या दिल्या - मारले सुद॒धा. 


इसाबेलराने शपथ घेतली की मोठी 
होऊन ती गुलाम असणार नाही आणि 
गरीब बिचारी पण असणार नाही. ज्यांनी 
तिचा पराभव करण्याचा प्रयत्न केला, 
त्यांना ती पराभूत करेल. आणि तेव्हा ती 
आपले नाव बदलून सोजोर्नर ड्रुथ ठेवेल. 


वयाच्या सातव्या वर्षापासून, एका 
मालकाकडून दुसऱ्याकडे जात, अरमिंटाने 
सुद्धा खूप कष्ट केले. मात्र एके दिवशी, 
जेव्हा तिची एक मैत्रीण एका रागीट 
पर्यवेक्षकापासून दूर पळून जाण्याचा प्रयत्न 
करत होती, तेव्हा अरमिंटाने तिला 
वाचवायचा प्रयत्न केला. त्या पर्यवेक्षकाने 
शिस्याची एक जड वस्तू तिच्या दिशेने 
फेकत्री, तेव्हा ती मैत्रिणीऐवजी अरमिंटाला 
लागली - तो तुकडा तिच्या कवटीला इतक्या 
जोरात जाऊन लागला की त्या आघाताने ती 
जमिनीवर आदळली. त्या दिवशी अरमिंटा 
जवळजवळ मेल्रीच होती! 


अर्थमेल्या अवस्थेतील अरमिंटाला घरी 
नेले. तिच्या आईने तिची खूप सुश्रुषा केली, 
खूप काळजी घेतली. तिची आई तिच्या 
जवळ बसून तिला बायबल मधील गोष्टी 
सांगत असे - डेविड आणि गोलीएथ, 
सिंहाच्या गुहेतील डॅनिएल, तसेच मोझेस 
आणि लाल समुद्राच्या गोष्टी. अखेर अरमिंटा 
बरी झाली, जे कोणत्याही चमत्कारापेक्षा 
कमी नव्हते. तिच्या जखमेचा व्रण मात्र 
तसाच कायम राहिला, गुलामगिरी प्रथेच्या 
दुष्परिणामांची आठवण म्हणून आणि तिच्या 
निर्भयतेचे आणि इतरांना मदत करण्याच्या 
वृत्तीचे प्रतीक म्हणून. 


इसाबेला उंचच उंच वाढत गेली, 
बघता बघता ती सहा फूट उंच 
झाली. सर्वात मजबूत कामगारांपैकी 
ती एक होती. कुणी पुरुष तिची 
बरोबरी करू शकत नव्हता. ती 
अतोनात कष्ट करत असे, पण 
स्वातंत्र्याच्या उर्मीच्या रोपट्याने 
तिच्यामध्ये मूळ धरले होते. तिने 
एका गुलामाबरोबर विवाह केला 
आणि पाच मुलांना जन्म दिला. 
तिची मुले म्हणजे जणू तिच्या 
मजबूत खोडातून फुटलेल्या फांदया 
होत्या. 


१८२७ मध्ये जेव्हा न्यूयॉर्कने 
गुलामी प्रथेला बेकायदेशीर 
ठरवणारा कायदा पास केला, तेव्हा 
इसाबेलाला वाटले जणू देवाने तिची 
प्राथना ऐकली. तिच्या मालकाने 
तिला वर्षभराने स्वतंत्र करण्याचे 
कबूल केले. इसाबेला या मुक्‍तीसाठी 
महिने, आठवडे आणि दिवस मोजत 
राहिली. 


क प्कपस्स्यवलड 


र 
1 
। 


र्र्ज््स्त 


अरमिंटा सुद्धा स्वातंत्र्याची भुकेली 
होती. तिला सतत भीती वाटे की ती 
किंवा तिचे कोणते तरी भावंडं 
निलामीमध्ये सर्वात जास्त बोली 
लावणाऱ्याकडे विकले जाईल, किंवा 
बोटीत टाकून दूर नेले जाईल, आणि 
पुन्हा कधीही दिसणार नाही. 


त्यामुळे ज्या निगुतीने ती एक 
एक तुकडा जोडून गोधडी शिवत असे, 
तितक्‍याच काळजीपूर्वक तिने आपली 
उत्तरेकडे पळून जाण्याची योजना 
बनवली. यासाठी खूप धीर आणि 
कौशल्याची गरज होती. लोकांचे 
म्हणणे ऐकण्याची आणि शिकण्याची 
गरज होती. पळून जाण्याचा मार्ग 
आखण्यासाठी तिला विश्‍वासार्ह 
सल्ल्याची गरज होती. तिला ठाम 
विश्‍वास होता की ती मोठ्या 
गोष्टींसाठी जन्मात्रा आत्री आहे. बस्स, 
एकदा या गुलामीतून स्वातंत्र्याकडे झेप 
घेतली की तिला माहीत होते, तिला या 
गोष्टी निश्‍चित सापडतील. 


>>...... *“-'*«< 
श 
क जय 
"<८// त" तहा ३० ७ क डेर ल डा ४ “ट£लऱ्न्टा 
जि->2-- --- ओर मा कह ज्त्व्व् >>>__-- ऱ्प्न््््ा >>>“ 
6; -“ ७८./२ (?)) 
”- - र्य 


इसाबेलाने तिच्या मालकाने तिला 
मुक्‍त करण्यासाठी धीराने बारा महिने 
वाट पाहिली. शेवटी जेव्हा तिने आपल्या 
मुक्‍तीबद्दल त्याला विचारले, तेव्हा 
त्याने साफ इन्कार केला आणि म्हणाला 
तिला गुलामीतच राहावे लागेल, थोडे 
अजून दिवस. 

इसाबेला मात्र आता वाट पाहून पाहून 
थकून गेली होती आणि तिने आपल्या 
गुलामीच्या बेड्या स्वत:च तोडायचे 
ठरवले. ती तिथून पळून गेली आणि तिने 
गुलामीला मागे टाकले. 


जेव्हा तिच्या मालकाने तिच्या 
मुलाला बेकायदेशीरपणे विकले, तेव्हा तिने 
मुलाला मिळवण्यासाठी कोर्टात लढा दिला. 
कुटुंबीय आणि मित्रमंडळींसाठी इसाबेला 
आता ताकदीचा स्त्रोत बनली. जेव्हा तिने 
स्वत:ला नवे नाव दिले, सोजोर्नर ट्रथ, 
तेव्हा तिला पुनर्जन्म घेतल्यासारखे 
वाटले. स्वातंत्र्यात नवा जन्म घेऊन ती 
इतरांना त्यांच्या मुक्तीच्या लढ्यात मदत 
करण्यासाठी वचनबद्ध झाली. 


१८४९ मध्ये जेव्हा अरमिंटाच्या 
मालकाचा मृत्यू झाला, तेव्हा तिला वाटले 
की तिच्या बहिणींप्रमाणेच ती पण आता 
विकली जाईल. त्यामुळे, मालकाच्या 
मृत्युनंतर काही महिन्यातच अरमिंटा 
मेरीलँडच्या घरातून पळून गेली. आपल्या 
कुटुंबाला मागे ठेवणे तिच्यासाठी अतिशय 
कठीण होते. आपला पती जॉन टबमनलाही 
मागे सोडणे तिच्यासाठी कठीण होते. पण 
तिला भीती होती की आता तिने हे पाऊल 
उचलले नाही तर ती कधीही जाऊ शकणार 
नाही. स्वातंत्र्याच्या दिशेने केलेल्या या 


उड्डाणात तिच्या साथीला होते रात्रीचे 
काळेभोर आकाश आणि मोन तारे! 


ती सुखरूप उत्तरेला पोहोचली. तिथे 
तिचे स्वागत करणारा एक समुदाय तिला 
भेटला. तिने हेरीएट हे नवे नाव, जे तिच्या 
आईचे नाव होते, स्वीकारले. आता ती 
हेरीएट टबमन होती आणि स्वतंत्र होती - 
हेरीएट टबमनच्या रुपात आता ती 
स्वातंत्रयाची आस बाळगणाऱ्या लोकांची 
सुप्रसिद्‌ध नेता म्हणून उदयास येणार 
होती. 


सोजोर्नर ड्रुथने संपूर्ण उत्तर 
प्रांतात, मॅसेच्युसेट्सच्या 
किनाऱ्यांपासून ते ओहियोच्या फळांनी 
बहरलेल्या मैदानांपर्यंत, प्रचार केला, 
भाषणे दिली. सगळीकडे गुलाम आणि 
स्त्रिया, दोन्हींना मुक्‍त करण्यासाठी 
तिने भावपूर्ण आवाहन केले. तिचा 
खोल आणि दणदणीत आवाज 
लोकांना संमोहित करत असे. 


एकदा, एका प्रेक्षकाने, स्त्रिया 
कमकुवत असतात आणि त्यांना 
सुरक्षेची गरज असते, त्या स्वत:ची 
काळजी घेऊ शकत नाहीत, असे 
विधान केले. हे ऐकून सोजोर्नर ट्रुथ 
संतापली. ती ताठ उभी राहिली, पूर्ण 
सहा फूट उंच, आणि तिने आपला 
हात पुढे केला. इतक्या वर्षांच्या 
गुलामीत केलेल्या कष्टांनी दणकट 
झालेला हात! आणि तिने प्रतिप्रश्न 
केला, “मी स्त्री नाही का?” 


हेरीएट टबमन फक्‍त पाच फूट 
उंच होती पण अंडरग्राउंड रेलरोड 
सोबत, जे गुलामांना सुरक्षितरित्या 
पळून जाण्यासाठी मार्गदर्शन 
करणारे काळ्या आणि गोऱ्यांचे 
एकत्रित एक नेटवर्क होते, काम 
करून आपल्या लोकांची ती एक 
रेलरोड हा काही खरा रेल्वेमार्ग 
नव्हता, ना तो भूमिगत होता. ती 
एक प्रबळ प्रतिरोध चळवळ होती, 
जी अन्यायपूर्ण कायद्यांचा पराभव 


करण्याचा प्रयत्न करत होती. 


हेरीएटने शिकारी कुत्री आणि 
गुलामांना पकडून देणाऱ्या क्रूर 
पळून जाण्यासाठी मार्गदर्शन केले. 
तिने आपल्या प्रशंसकांना सांगितले, 
“मी आता पर्यंत एक ही प्रवासी 
पर्यंतच्या वर्षांमध्ये हेरीएट एक 
मार्गदर्शक बनली होती. 


१८६१ मध्ये गृहयुद्ध सुरु 
झाले, तेव्हा सुद्धा सोजोर्नर डुथ 
आणि हेरीएट टबमन या दोघींनी 
गुलामी प्रथेविरुदूध आपापल्या 
मोहिमा सुरु ठेवल्या. 

धिप्पाड, उंच आणि उर्जावान 
सोजोर्नरने संपूर्ण उत्तर प्रांत भाषणे 
देत पालथा घातला आणि आपल्या 
प्रेक्षकांना संघराज्याच्या सेनेत 
दाखल होण्यासाठी प्रेरित केले. ती 
समर्थक होती. 

त्याच वेळी, हेरीएट टबमन, 
दक्षिण कॅरोलिना मध्ये शत्रूच्या 
सीमारेषांच्या मागे, तिच्या 
नेहमीच्या शांत आणि धीरोदात्त 
स्वभावानुसार, गुप्तहेर म्हणून काम 
करत राहिली. नेहमी प्रमाणे, 
आपल्या न डगमगणाऱ्या साहसी 
वृत्तीने, जीवघेण्या धोक्यांकडे दुर्लक्ष 
करत, तिने मध्यरात्रीच्या 
हल्ल्यांमध्ये वर्दीधारी सैनिकांचे 
नेतृत्व केले. 


१८६४ मध्ये जेव्हा पानगळीचा 
मोसम होता आणि सोजोर्नर ड्र॒थ 
आपल्या भाषण दौऱ्यावर होती, ती 
काही दिवसांसाठी बोस्टन या 
शहरात थांबली. तेव्हाच 
योगायोगाने हेरीएट टबमन सुदधा 
बोस्टन मध्ये होती, व्याप्त 
दक्षिणेमधील आपल्या 
युद्द्धकालीन जबाबदार्यांमधून 
तिने काही काळासाठी विश्रांती 
घेतली होती. 


त्या दोघींच्या भ्षेटीच्या कुणी 
नोंदी ठेवल्या नाहीत की तिचे 
फारसे रिपोर्टिंगही झाले नाही. 
त्यामुळे त्यांच्यामध्ये काय बोलणे 
झाले असेल याबद्दल आपण 
फक्‍त कल्पनाच करू शकतो.... 


११ 


वी 
“64 
। व 
4२... «4५ /* 
1”: /4 ०१) 0४५ 
५ ७४४५४६) (78 
क क 
तीन ११ 3५10-4१ 
ज्र 
1 १६. द शट, 


७४४६ श्व 07५4... 
1 


इतक्या वर्षापासून एकमेकींबद्दल 
बरेच काही ऐकल्यानंतर जेव्हा ही भेट 
झाली, तेव्हा त्यांनी एकमेकींना प्रेमाने 
मिठी मारली असेल, जणू दीर्घ 
काळापासून हरवलेले नातेवाईक भेटावेत! 
त्यांच्यापैकी उंच स्त्रीने चष्मा घातला 
होता आणि तिचे उच्चार काहीसे डच 
पद्धतीचे होते, आणि जी छोटी होती 
तिच्या बोलण्यात अजून दक्षिणी हेल 
होता. मात्र त्या दोघी एका अशा नात्यात 
बांधलेल्या होत्या जे भाषेच्या पत्लीकडचे 
होते. ते रक्‍ताच्या नात्यापेक्षाही गहिरे 
होते. ते मनाचे, आत्म्याचे नाते होते. 


दोघींकडे एकमेकींना देण्यासाठी खूप 
काही होते. सोजोर्नर अनेक वर्षांपासून 
गुलामगिरी विरुद्ध लढत होती. वयाने 
लहान असली तरी हेरीएटकडे ही 
सांगायला अनेक साहसी किस्से होते - 
अंडरग्राउंड रेलरोड मार्गे गुलामांना 
स्वातंत्र्याच्या दिशेने घेऊन जाणे, तसेच 
कॉन्फेडरेट्स विरुद्ध लढाई, अशा अनेक 
गोष्टी, ज्या सोजोर्नरला ऐकायला 
आवडतील. 


१८६४ मधील ऑक्टोबर 
महिन्यातील ज्या दिवशी त्या 
भेटल्या, तो क्षण टिपायला तेव्हा 
तिथे कुणी फोटोग्राफर नव्हता. या 
ऐतिहासिक भेटीचे वृत्तांकन करणारे 
वृत्तपत्र नव्हते की मुलाखत नव्हती. 
पुन्हा कधी भेट होईल की नाही हे 
हेरीएट आणि सोजोर्नरला माहीत 
नव्हते. मात्र, एकमेकींना 
सांगितलेल्या कहाण्यांमुळे त्यांच्यात 
घट्ट मैत्री झाली. एकत्र घालवलेल्या 
क्षणांच्या आठवणी दूर असतानाही 
त्यांना एकमेकींच्या जवळ 
ठेवण्यासाठी पुरेशा होत्या. 


ही एक अशी आठवण होती जी 
या दिग्गज स्त्रियांनी आपल्या 
उरलेल्या आयुष्यात कायम जपून 
ठेवली. भगिनी हेरीएट आणि भगिनी 
सोजोर्नर! अखेर अशा तऱ्हेने भेटल्या! 


सोजोर्नर ट्रथने २९ ऑक्टोबर १८६४ रोजी व्हाईट हाउस मध्ये 
राष्ट्रपती लिंकन यांची भेट घेतली. एवढा सन्मान मिळवणारी ती । | 
पहिलीच कृष्णवर्णीय महिला नेता होती. फ्रीडमन हॉस्पिटलचे काम | । 
आणि इतर धर्मार्थ कामांसाठी ती काही काळ वाशिंगटन मध्ये । 
राहिली. युद्धा नंतर जेव्हा ती बॅटल क्रीक, मिशिगन, येथील 
आपल्या घरी, कुटुंबियांकडे परत गेली, तेव्हा तिने स्त्री हक आणि 
वांशिक सुधारणांसाठीचे आपले कार्य सुरु ठेवले. २६ नोव्हेंबर, १८८३ 
मध्ये तिचा मृत्यू झाला. तिच्या अंतिम संस्कारांसाठी बॅटल क्रीकने 
पूर्वी कधीही पाहिला नव्हता एवढा मोठा जमाव जमला. 


युद्ध संपल्यावर हेरीएट टबमन न्यूयॉर्क मधील 
ऑबर्न येथील आपल्या घरी परतली. तिथे तिने आपले 
जीवन इतरांना मदत करण्यासाठी समर्पित केले. सैन्यातून 
निवृत्त झालेले, अनाथ, अपंग आणि बेघरांसाठी तिने एका 
चॅरिटी होम उघडले. १० मार्च, १९१३ रोजी तिचा मृत्यू 
झाला, त्यापूर्वी काहीच वर्षे आपले स्वत:चे घर तिने दान 
करून टाकले होते. तिचे दफन लष्करी सन्मानाने केल्ले 
गेले. १९१४ मध्ये तिच्या जीवन आणि वारश्याचा सन्मान 
करणारा तांब्याच्या धातूचा एक फलक स्थानिक 
काउंटीच्या प्रांगणात स्थापित केला गेला. 


